महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ 
अंतर्गत लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, 
प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी व नियत 
कालमर्यादा अधिसूचित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- मळोह-२०१५/प्र.क्र.७७/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २३ जुले, २०१५. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोजित लोकसेवा देण्याकरीता तसेच लोकांना 
स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जदार सेवा पुरविण्याच्या अनुषंगाने 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ दिनांक २८ एप्रिल, २०१५ रोजी लागु करण्यात आला आहे. या 
अध्यादेशाचे कलम ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागु झाल्यानंतर 
३ महिन्याच्या कालावधीत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, 
प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली अधिसूचित करणे 
आवर्यक आहे. 


या विभागाच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाली उद्योग संचालनालय, मुंबई, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ, मुंबई व शासकीय मुद्रण, लेखनसामुग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई या संस्थांचा समावेश 
असून त्यांच्या अंतर्गत या अध्यादेशानुसार देण्यात येणाऱ्या विविध सोयी सुविधा अधिसूचित करण्याबाबत 
दिनांक २३ जुले, २०१५ रोजी TRAM निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने उद्योग संचालनालय, मुंबई 
यांच्याकडे असलेल्या Io सेवांपैकी ३ सेवा रद्द करण्याबाबत उद्योग संचालनालयाने प्रस्तावित केले होते. 


शासन निर्णय:- 
उद्योग संचालनालयाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने उद्योग संचालनालयाच्या खालील नमूद 


३ सेवा रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. 


अनुक्रमांक सेवाचा तपशील 

| ; मुंबई कुळ वहिवाट व शोतजमीन कायदा, १९४८ सुधारणा, १९९४अंतर्गत खऱ्याखुऱ्या 
औद्योगिक प्रयोजनासाठी १० हेक्‍टर पेक्षा जास्त शहोतजमीन खरेदीसाठी आवश्‍यक 
असलेली पूर्व परवागनी. 

2. BH, लघु व मध्यम उपक्रम अंतर्गत उद्योजकांसाठी एन्टरप्रायजेस मेमोरेंडम 
भाग-| 

-. सुक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम अंतर्गत उद्योजकांसाठी एन्टरप्रायजेस मेमोरेंडम 
भाग-॥ 


२. उपरोक्त प्रकरणी उद्योग संचालनालयाने प्रस्तावित केलेल्या ३ सेवा रद्द केल्यानंतर होणारे सुधारित 
प्रपत्र (अ, ब व क) सोबत जोडले आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः मलळोह-२०१५/प्र.क्र.७७/उद्योग-६ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०९१११२४९३८६२१० असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Rajiv Madhav ५५५५५५ 


t= a, 
}7d807935092599a3e28024d 


डॉस 
. 
A mM b | ka r aa 30a950e8 1e666a02aad578f5, 


a’ 
cn=Rajiv Madhav Ambikar 
Date: 2018.09.11 12:54:01 +05'30' 


(राजीव आंबीकर ) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति - माहितीसाठी व आवऱ्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 

३. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन,मुंबई. 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

qo, विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई . 

११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

१२. शासकीय मुद्रण, ळेखनसामुग्री व प्रकाहन संचालनालय, मुंबई 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. वरिष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 

१८. लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती (उद्योग-६). 


mn 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, यांनी अधिसूचित करावयाच्या सेवांचा तपशील) 


wea“ ay” 


उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- मलोह-२०१५/प्र.क्र. ७७/उद्योग-६, 


1) 


201 S\SERTS HAA हक्क प्र.क्र. 77.docx 


अ.क्र. लोकसेवेचे नाव पेव पेवा पुरविणारा । प्रथम अपिळ व्दितीय 
देण्याचा अधिकारी अधिकारी अपिल 
कालावधी अधिकारी 
सामुहिक प्रोत्साहन । ७ दिवस अधिक्षकोय उद्योगी । अतिरिक्‍त उद्योग | विकास आयुक्‍त 
योजना, २०१२३ अधिकारो/उद्योग संचालक/ उद्योग (उद्योग)/ 
अंतर्गत मुद्रांक शुल्क उपसंचालक/महाव्यवस्थापक | सहसंचालक । अतिरिक्‍त उद्योग । 
माफीचे प्रमाणपत्र | संचालक 
। सामुहिक प्रोत्साहन | ३० दिवस अधिक्षकोय उद्योग अतिरिक्‍त उद्योग | विकास आयुक्‍त 
योजना, २०१३ अधिकारो/उद्योग संचालक/ उद्योग (उद्योग)/ 
अंतर्गत पात्रता उपसंचालक/महाव्यवस्थापक | सहसंचालक । अतिरिक्‍त उद्योग 
प्रमाणपत्र अदा करणे. संचालक 
सामुहिक प्रोत्साहन । १५ दिवस अधिक्षकोय उद्योग अतिरिक्‍त उद्योग | विकास आयुक्‍त । 
योजना, २०१३ अधिकारी/उद्योग संचालक/ उद्योग (उद्योग)/ 
अंतर्गत औद्योगिक उपसंचालक/महाव्यवस्थापक सहसंचालक । अतिरिक्‍त उद्योग 
प्रोत्साहन संचालक 
अनुदानाच्या दाव्यास 
मंजूरी. | 
खाजगी म | १०दिवस | उद्योग सहसंचालक/ उद्योग । अतिरिक्‍त उद्योग ' विकास आयुक्‍त 
तंत्रज्ञान उद्यानांना उपसंचालक/ संचालक/ उद्योग (उद्योग)/ 
इरादापत्र देणे. महाव्यवस्थापक सहसंचालक । अतिरिक्‍त उद्योग 
संचालक 
। खाजगोम ७ दिवस | उद्योग सहसंचालक/ उद्योग | अतिरिक्‍त उद्योग | विकास आयुक्‍त 
तंत्रज्ञान घटकांना उपसंचालक/ संचालक/ उद्योग (उद्योग)/ 
| नोंदणी प्रमाणपत्र देणे. महाव्यवस्थापक सहसंचालक । अतिरिक्‍त उद्योग 
संचालक 
खाजगी जेव तंत्रज्ञान | १० दिवस | उद्योग सहसंचालक/ उद्योग | अतिरिक्‍त उद्योग | विकास आयुक्‍त । 
उद्यानांना इरादापत्र उपसंचालक/ संचातलक/ उद्योग (उद्योग)/ 
देणे. महाव्यवस्थापक सहसंचालक | अतिरिक्‍त उद्योग 
| “संचालक 
खाजगी जेव तंत्रज्ञान । ७ दिवस | उद्योग सहसंचालक/ उद्योग | अतिरिक्‍त उद्योग । विकास आयुक्‍त 
घटकांना नोंदणी उपसंचालक/ संचालक/ उद्योग (उद्योग)/ 
प्रमाणपत्र देणे. महाव्यवस्थापक सहसंचालक । अतिरिक्‍त उद्योग 
संचालक 


ऱ्य ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- मलोह-२०१९५/प्र.क्र. ७७/उद्योग-६, 


सहपत्र-“ब" 


(महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई, यांनी अधिसूचित करावयाच्या सेवांचा तपशील) 


कंपन्यांची नोंदणी करणे. 


i ]कसेवेचे नाव सेवा । Sar पुरविणारा अधिकारी | प्रथम = व्दितीय अपिल 
देण्याचा अधिकारी अधिकारी | 
कालावधी | 

a इमारत नकाशे ase,  । ३० दिवस । कार्यकारी अभियंता/ संबंधित अधिक्षक । मुख्य नियोजक. 
अग्निशमन ना हरकत न ट्ट | अभियंता. महाराष्ट्र महाराष्ट्र ओद्यागिक 

| प्रमाणपत्र, तात्पुरती नळ रचनाकार/ सहाय्यक औद्योगिक विकास ऱ महामंडळ. 

जोडणी, सांडपाणी नि:स्सारण वास्तुशास्त्रज्ञ महामंडळ. मुंबई. मुंबई. 
नकाशे 

२. | अंतिम अग्निशमन यंत्रणा | १५ दिवस | विभागोय अग्निशमन अधिकारी उप मुख्य मुख्य अग्निशमन 

मंजूरी. अग्निशमन अधिकारी ब 
अधिकारी अग्निशमन 
र iB | 2 व्या 

३. । इमारत पुर्णत्व प्रमाणपत्र/ | १५ दिवस | कार्यकारी टे | संबंधित अधिक्षक । मुख्य नियोजक. 

भोगवटा प्रमाणपत्र. उपअभियंता/सहाय्यक अभियंता. महाराष्ट्र महाराष्ट्र औद्यागिक 
रचनाकार/ सहाय्यक औद्योगिक विकास विकास महामंडळ. 
कि वास्तुशास्त्रज्ञ महामंडळ. मुंबई. मुंबई, | 

४. | कायम पाणी पुरवठा नळ | १५ दिवस | उपअभियंता (२० मि.मो. पर्यंत), | संबॉधत अधिक्षक । मुख्य अभियंता/ 

जोडणी. कार्यकारी अभियंता ( २५ मि. | अभियंता. महाराष्ट्र | अतिरिक्‍त मुख्य 
मी. पर्यंत) औद्योगिक विकास ' अभियंता. महाराष्ट्र 

| a. मुंबई. । औद्योगिक विकास 

| महामंडळ. मुंबई. 

७. | मुंबई प्रदेश महानगरमधोल | १९० दिवस । तांत्रिक सल्लागार सह मुख्य कार्यकारी | मुख्य कार्यकारी 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिकारी (माहिती | अधिकारो. महाराष्ट्र 
महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील तंत्रज्ञान. औद्योगिक विकास 
माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांना ना महामंडळ. मुंबई. 

हरकत प्रमाणपत्र. 

: _ मुंबई प्रदेश महानगरोमधोल । १० दिवस तांत्रिक सल्लागार सह मुख्य कार्यकारी । मुख्य कार्यकारी । 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिकारी (माहिती | अधिकारी, महाराष्ट्र | 
महामंडळाच्या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान. औद्योगिक विकास 
माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना महामंडळ. मुंबई. 
माहिती तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत 

इरादापत्रे. 

७. । मुंबई प्रदेश महानगरम* १० दिवस तांत्रिक सल्लागार सह मुख्य कार्यकारी । मुख्य कार्यकारो 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिकारी (माहिती | अधिकारो. महाराष्ट्र 
महामंडळाच्या क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान. औद्योगिक विकास 

तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत महामंडळ. मुंबई. 


i ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- मळोह-२०९५/प्र.क्र. ७७/उद्योग-६, 


a 


सहपत्र-“क” 
(शासकीय मुद्रण, लेखणसामुग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई यांनी अधिसूचित करावयाच्या 
सेवांचा तपशील) 
अ.क्र. लोकसेवेचे नाव पेव पेवा पुरविणारा । प्रथम अपिळ व्दितीय 
देण्याचा अधिकारी ! अधिकारी अपिल 
कालावधी | अधिकारी 
: ; यक संस्थाव | १५ दिवस । कनिष्ठ सहाय्यक टा | व्यवस्थापक. 
खाजगी पक्ष यांनी व्यवस्थापक, शासकोय व्यवस्थापक । शासकोय मुद्रण, 
काढलेल्या अधिसूचना, मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई (प्रकाशने) | लेखनसामुग्री व 
सूचना व जाहिराती प्रकाशन 
स्विकारून महाराष्ट्र संचालनालय. 
शासन राजपत्र भाग-२ मुंबई 
संकोर्ण सूचना व 
जाहिराती या 
राजपत्राच्या भागात 
प्रसिध्द करणेव ते 
त्यांना ऑनलाईन व 
ईमेलवर उपलब्ध करून 
qu. 
। महाराष्ट्र शासन राजपत्र | १५ दिवस । कनिष्ठ सहाय्यक | सहाय्यक | व्यवस्थापक. 
भाग-२- नाव, व्यवस्थापक, (मुंबई, नागपूर | व्यवस्थापक (मुंबई, पुणे, 
जन्मतारीख ( वय) व औरंगाबाद विभाग) (प्रकाशने, नागप्र व 
आणि धर्म बदलण्याच्या अधिक्षक पुणे विभाग. मुंबई), पुणे, 2S 
जाहोराती नागपूर, विभाग) 
संचालनालयाच्या सहाय्यक 
संकेतस्थळावर संचालक, 
ऑनलाईन स्विकारून औरंगाबाद. 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग-२- नाव, 
ee | ( वय) 
आणि धर्म बदलण्याच्या 
जाहौरातीचा विभाग या 
राजपत्राच्या भागात 
प्रसिध्द करणे व ते 
नागरिकांना ऑनलाईन 
ब ईमेलवर उपलब्ध 
करून देणे. 


D201 ४महाराष्ट्र लोकसंबा हक्क प्र.क्र. 77.doex 


